श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, 
अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलारोजे 
सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर येथून शून्य 
सेवा ज्येष्ठतेवर उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
कोल्हापूर यांच्या अधिनस्त जिल्हा रुग्णालय, 
रत्नागिरी येथे बदली करणेबाबत व त्यांच्या 
सेवा समावून घेण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
१) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई याचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ भावना आनंद 
मुंदले/अधिप/आंविब/ई/५/४३६६/२०१८, दिनांक ०३.०५.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/शुश्रुषा/कक्ष-९/टे-२/श्रीम. 
मुंदले/आंविब/२८०-८२/२०१७, दिनांक ३१.१.२०१८. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही २०१०/प्र.क्र.२१०/१०/१२, 
दिनांक ०३.०६.२०११. 
8) वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांचा शासन निर्णय क्र.आंविब २०१८/प्र.क्र.९५/परिचर्या,दि. २५.०९.२०१८. 
प्रस्तावना : 


श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर यांची 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या उपसंचालक 
आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर यांच्या अधिनस्त असलेल्या रिक्‍त जागेवर येथे कौटुंबिक अडचणीस्तव 
आंतर विभागीय बदली विनंती केली आहे. त्यांनी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही 
२०१०/प्र.क्र.२१०/१०/१२, दिनांक ३.६.२०११ अन्वये विहित केलेल्या अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संमतीपत्र 
दिले आहे. त्यांच्या बदळीस संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त क्र. १ येथील 
पत्रान्वये सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचा श्रीमती भावना मुंडले, 
अधिपरिचारीका यांना आंतरविभागीय बदलीने सामावून घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर यांना 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिनस्त उप संचालक, आरोग्य 
सेवा, कोल्हापूर परिमंडळातील जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील Raa पदावर आंतर विभागीय बदलीने आरोग्य 
सेवा संचालनालयामध्ये सामावून घेण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


र 


३) 
8) 


4) 


द) 


(9) 


8. 
& व 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर यांची 
बदलीनंतरच्या विभागातील नेमणूक “खुल्या” संवर्गातील कनिष्ठतम कर्मचाऱ्यानंतर झाली असेल असे 
समजून त्यांची ज्येष्ठता ठरविण्यात येईल व त्यांना मागील सेवेचा लाभ जेष्ठतेसाठी मिळणार नाही. 
पूर्वीच्या सेवेचा लाभ वेतन निश्चिती, रजा, निवृत्तीवेतन याकरिता वित्त विभागाच्या संबंधित नियमातील 
तरतूदीनुसार त्यांना अनुज्ञेय होईल. 
पूर्वीच्या पदावर त्यांचा धारणाधिकार राहणार नाही. 
त्यांची आंतरविभागीय बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्यासाठी पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, बदली अनुदान व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये पूर्वीच्या विभागापेक्षा भिन्न स्वरुपाची विभागीय परिक्षा विहित केली असल्यास 
ती उत्तीर्ण करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 
श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर यांची 
सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयामध्ये लोकहितास्तव अन्य जागी बदली करणे आवश्‍यक वाटल्यास तशी 
बदली करता येईल. 
श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या 
नवीन ठिकाणी रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून त्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी असल्याचे 
समजले जाईल. 

हे आदेश वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२०१२२७१४२२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Sadhu 


Manohar ४८: 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


S d h Department, postalCode=400032, 

a 7 U st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8677f048b175e3eefdcSe6bb1 
0b24d340cce91 df668f3307ee4961f9ae 

T h O mM b a re bfdc13, cn=Manohar Sadhu Thombare 
Date: 2018.10.20 13:08:32 +05'30' 

(मनोहर ठोंबरे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.१. 

आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा) मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर. 


A 


Cc ww 


Cc 
eS 
na Ce ~~ ~~ ~~ ~~ 


mM 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

९) जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर/ रत्नागिरी. 

१०) अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 

११) श्रीमती भावना आनंदा मुंडले, अधिपरिचारिका, छत्रपती प्रमिळाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, 
कोल्हापूर (अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 

१२) मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१३) निवडनस्ती / सेवा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


